श्रीमती व्ही.बी.गोरे, पीठासीन अधिकारी, 
शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक 


यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२१/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
तारीख: २७मे, २०२१. 


वाचा : मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे राजपत्र क्र.॥१-३९०२/२०२१, 
दिनांक २५.०५.२०२१ 

शासन ज्ञापन - 

श्रीमती व्ही.बी.गोरे, पीठासीन अधिकारी, शाळा न्याधिकरण , नाशिक यांची दिवाणी न्यायाधिश, 
वरिष्ठ विभाग, नागपूर पदावर वाचा येथे नमूद दिनांक २५.०५.२०२१ रोजीच्या राजपत्रात 
दर्शविल्यानुसार बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. सबब, श्रीमती व्ही.बी.गोरे, पीठासीन 
अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी, पीठासन 
अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


२. याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द करण्यात यावी. 


2; सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०५२७१७०४५७१९२१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DEEPAK VIJAY ee ey 
SHELAR ll 
(दीपक ]शोलार) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१.आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती SARA) AERTS राज्य,पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२१/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 


३. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

६. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक 

७. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 


प्रत,(माहितीस्तव) 


. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे fears कार्यकारी अधिकारी. 


. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
. निवडनस्ती 


CC AU AJ -O 


. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


